अर्थसंकल्पीय अनुदान मागणी क्र. वाय-०६, 
४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च 
(योजनेतर) (४४०२ ११३९ व ४४०२११४८) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६१८/प्र.क्र.१४१/ पापु-१५ 
सातवा मजला,नवीन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
लोकमान्य टिळक मार्ग , क्राफर्ड मार्केट समोर मुंबई -४०० ००१ 
तारीख: १७ एप्रिळ, २०१८ 


वाचा - 
शासन परिपत्रक,वित्त विभाग क्रमांकः अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३दिनांक ०२.०४.२०१८ 


प्रस्तावना - 

“महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक -२०१८ च्या अनुसूचीच्या स्तंभ ४ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात 
आलेल्या रकमांस विधानमंडळाने मंजुरी दिली आहे. सदर विधेयकाचे अधिनियमात रुपांतर झाले 
असुन ते २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक -२२ म्हणून महाराष्ट्र राजपत्र असाधारण भाग ४, दि. 
२७ मार्च, २०१८ यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आले असल्याचे उपरोक्‍त परिपत्रकान्वये कळविण्यात आले 
आहे . वित्त विभागाच्या सदर परिपत्रकान्वये पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागास महाराष्ट्र विनियोजन 
अधिनियम , २०१८ अनुसार वित्तीय वर्ष २०१८-१९ च्या एकुण अर्थसंकल्पीय योजनांतर्गत व योजनेतर 
तरतुदींपैकी ७० टक्के निधी सन २०१८-१९ च्या प्रथम नऊ महिन्यांकरिता ( डिसेंबर २०१८ अखेर ) 
अर्थसंकल्पीय प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिला असल्याचे कळविले आहे. 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेचा खर्च 
भागविण्यासाठी "४४०२ मृद व जलसंधारण यावरील भांडवली खर्च " या लेखाशिर्षाखाली 
रु. १६१८.६५९ लाख इतकी दत्तमत्त व रु. ३.५० लाख इतकी भारित तरतूद करण्यात आली आहे. 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन परिपत्रकानुसार सदर लेखाशीर्षाखाळी वितरीत करण्यात आलेले 
अनुदान अर्थसंकल्पीय अनुदान संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांना उपलब्ध 
करुन देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी- १६१८/प्र.क्र.१४१/ पापु-१५ 


झासन निर्णय- 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेच्या आस्थापना व इतर 


अनुषंगीक बाबींवरील खर्च भागविण्यासाठी पुढील विवरणपत्रात स्तंभ-४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण 
रु. १६१८.६५९ लाख Sahl STAT व रु. ३.५० लाख इतके भारित अनुदान संचालक, भूजल सर्वेक्षण 
व विकास यंत्रणा, पुणे यांना या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर व मुक्‍त करण्यात येत आहे. 


(रुपये-लाखात) 


अ.क्र उपशीर्ष सन २०१८-१९ करिता वित्त विभागाने 
मंजूर तरतूद एप्रिल,२०१८ ते 
डिसेंबर,२०१८करिता 
उपलब्ध करुन दिलेले 
अर्थसंकल्पीय अनुदान 
a 2 3 8 
a ०१-वेतन १९४९.९२ १३६४.९४ 
२ ।०२-मजुरी ३.३० २.३१ 
३ | 03 -अतिकालीक भत्ता ११.६७ ८.१६९ 
४ ।०६-दुरध्वनी ,वीज देयके ३१.७१ २२.१९७ 
५ | ११- देशांतर्गत प्रवास खर्च ४९.५३ ३४.६७१ 
६ ।१३-कार्यालयीन खर्च ४०.०० २८.०० 
७  ।१४-भाडे,पट्टी वकर २३.९१ १६.७३७ 
८ | २४- पेट्रोल ao, वंगण १२९.९६ ९०.९७ 
९ |।२६- जाहिरातव प्रसिद्धी ०.२५ ०.१७५ 
oe ० =| 49 -AleR वाहने १८.३० १२.८१ 
५२- यंत्र सामग्री व साधनसामग्री ५३.८४ ३७.६८ 
एकूण दत्तमत २३१२.३९ १६१८.६५९ 
५०- इतर भारीत खर्च ५.०० ३.५० 


सदर खर्च मागणी क्र. वाय -६ , “ ४४०२ मृद व जल संधारण यावरील भांडवली खर्च (00) १०१ 


- मृद सर्वेक्षण चाचणी- (०१) (०१) एक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास अभिकरण याखालील लहान 
पाटबंधारे योजना (४४०२ ११३९) दत्तमत व (४४०२ ११४८) भारित “या लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात 


यावा. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांनी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर 


उपलब्ध करुन दिलेल्या मासिक तरतूदीतून (Monthly Cash Flow) भागविण्यात यावा. सदर निधी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-१६१८/प्र.क्र.१४१/ पापु-१५ 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकातील तरतुदींच्या अधीन राहुन वितरीत 
करण्यात येत आहे 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४१७१६३६५७०६२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Mahesh पाका 

Bhagwan 2222s: 

Sawant कण 
(महेश सावंत) 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे 

२. उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व 

३. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व 

४. उप अभियंता (यां) , भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई /२- नागपूर ( लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ) 
६. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प १६ (२ प्रती) 

७. कक्ष अधिकारी / लेखा अधिकारी पापु-०४, पापु-२० 

८. निवड नस्ती- पापु १५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


